भारतीय पोलीस सेवेतील 
अधिकाऱ्यांची पोलीस उप 
महानिरीक्षक दर्जाच्या पदावर 
पदोन्नतीने पदस्थापना 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः आयपीएस-१७१५/प्र.क्र.४१८(२)/पोल-१ 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: ३० डिसेंबर, २०१५ 


शासन Beat - 

भारतीय पोलीस सेवेतील खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने 
त्यांच्या नावासमोर दर्डाविलेल्या ठिकाणी पोळीस उप महानिरीक्षक दर्जाच्या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र धिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
शि श्री. रविद्र शि पोलीस उप आयुक्त अपर पोलीस आयुक्त, नागपूर शहर 
परिमंडळ-१, बृहन्मुंबई 
२ | al. दत्तात्रय मंडलिक पोलीस अधीक्षक, गुन्हे सध्याचे पद श्रेणी उन्नत करुन. 
अन्वेषण विभाग, पुणे पदस्थापनेचे आदेशा स्वतंत्रपणे 
निर्गमित करण्यात येतील. 
3. श्री. मकरंद रानडे पोलीस उप आयुक्त, अपर पोलीस आयुक्त, ठाणे हहर 
मुख्यालय, पुणे हहर 
४ | श्री. केशव जी. पाटील पोलीस उप आयुक्त , विशोष | अपर पोलीस आयुक्त, लाचलुचपत 
शाखा, ठाणे हहर प्रतिबंधक विभाग, मुंबई 
२. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१५१२३०१६१६१४०७२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 
Charushila Chanda Tambor 


Chandrakant {= 0 कातळ 
Tambekar ie 2015.1 bab Benen Oe. 
(चारुझीला तांबेकर ) 
सह सचिव, गृह विभाग 


ila 


प्रत, 


१. महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


२. महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

३. महासमादेशक, गृहरक्षक दल व संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४. महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित, मुंबई. 
५. महासंचालक, न्यायिक व तांत्रिक, मुंबई. 

६. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

७. अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे. 

८. पोलीस आयुक्त, नागपूर/ ठाणे. 

९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 

१०. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

११. मा.राज्यमंत्री, गृह (शाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. प्रधान सचिव (अ. व सु.) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत) 

१७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१८.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/पुणे/नाशिक/ ठाणे. 

१९. सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०. निवड नस्ती, पोल-१ 


